शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रीय कार्यालयातील ५२७६ अस्थायी पदांना 
दि.१ सप्टेंबर, २०२२ ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२ /प्र.क्र.१५ /२२/प्रशा-५ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा- 

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५, 

दिनांक १०.३.२०२२ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५, 
78.29 YS, 2022. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८ ऑगस्ट, 2022. 
४) आयुकत (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका-२०२२/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/ 
आस्था-ब (923)/42vy, दि. २९ ऑगस्ट, २०२२. 

प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. यापूर्वी संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील एकूण ५२७६ अस्थायी पदांना दि.१ जुले, 
२०२२ ते दि.३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी होती. याबाबतचा आस्थापनानिहाय 
गोषवारा शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र- “अ” मध्ये दर्शविण्यात आला होता. 

सदर मुदत आता संपली असल्यामुळे आयुक्‍त, शिक्षण कार्यालयाच्या संदर्भ क्र.३ च्या 
पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयातील व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
सर्व क्षेत्रिय कार्यालयातील एकूण ५२७६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. सन २००३ च्या आकृतीबंधानुसार व त्यानंतर निर्माण झाळेली पदे तसेच काही 
पदे एका आस्थापनेवरुन अन्य आस्थापनेवर वर्ग करण्याचे निर्णय घेण्यात आळे आहेत. त्यानुसार 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव दिसून येत नाही. तसेच दिनांक १०.३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
मागविण्यात आलेली माहिती अद्याप अप्राप्त आहे. तथापि, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न 
होऊ नये, याकरीता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन आहे. त्याअनुषंगाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२ /प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५ 


शासन निर्णय : 

आयुक्त, (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयात अस्तित्वात 
असलेल्या ५२७६ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये दि. १ सप्टेंबर, २०२२ ते दि.२८ 
फेब्रुवारी,२०२३ पर्यंत एकूण ०६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
याबाबतचा आस्थापनानिहाय गोषवारा सोबतच्या विवरणपत्र- “a” व विवरणपत्र- “ब* मध्ये 
दर्शविण्यात आलेला आहे. 
२. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तसेच त्यांच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांनी आणि 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक कार्यालयांनी अस्थायी पदांची वेतनदेयके सादर करतांना, 
त्यांच्या कार्यालयातील असणा-या पदांचे कार्यालयनिहाय व पदनिहाय विवरणपत्रे सोबत 
जोडण्याची दक्षता घ्यावी. 
३. या अस्थायी पदांवर यापूर्वी ज्या लेखाशिर्षाखाळी खर्च करण्यात येत होता, त्याच 
लेखाशीर्षाखाली खर्च करण्यात यावा आणि तो मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर आदेडा, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. १८ ऑगस्ट,२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 
ष्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०९०८१४५५५४८४२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SA NTO S H Digitally signed by SANTOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION AND. 
SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
b1d22 


BASAVESHWAR : 
MAMADAPURE : 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


87021 
4ECSDDC74DF537D7D57A9DBDA20B1937A2E41 
NTOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 
te: 2 "30° 


प्रति, 
१ 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२,/मुंबई/नागपूर. 
) आयुक्त, (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 

) शिक्षण संचालक"(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) शिक्षण संचालक (प्राथमिक शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


Ce wv 


o~ 


4 


£39) 


संचाळक (योजना संचालनालय ) AERTS राज्य, पुणे. 

संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र , पुणे 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळ, पुणे 
अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,पुणे 
१०) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद, पुणे 

११) ad foarte Bret उपसंचालक 

१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, wd जिल्हा परिषदा 


S 


won 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२ /प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५ 


१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक/योजना) 
१४) सर्व शिक्षण निरीक्षक,बृहन्मुंबई . 


) 

q4) संचालक, SET व कोषागारे, मुंबई. 

१६) सर्व जिल्ह्यांचे कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 


१७) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१८)शाळेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 
१९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२ /प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५ 


झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५, 


दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२२ सोबतचे सहपत्र 


विवरणपत्र - अ 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील अस्तित्वात 
असलेल्या ५२७६ अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव स्थायी पदे अस्थायी पदे | एकूण 
।_१_ | आयुक्त शिक्षण, यांचे कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे 3¢ 23 ६१ 
२ | शिक्षण संचाळक (माध्य. व उच्च माध्य.शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, | ६३ २६ ८९ 
पुणे 
३ | महाराष्ट्र राज्य हकश्रवण शिक्षण संस्था, पुणे १५ २० ३५ 
४ | महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे ५८ १७२ २३० 
५ | शिक्षण संचालक (प्राथमिक शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३२ ७१ १०३ 
६ | शिक्षण संचालक (प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे १५ ३७ ५२ 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे 0१ २२ 23 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे १२ २८ ४० 
एकूण आयुक्त (शिक्षण) , कार्यालय , महाराष्ट्र राज्य, पुणे २३४ ३९९ ६३३ 
|, | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई २७१ ४९० ७६१ 
Q | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे १०७ ४६४ ५७१ 
३ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक ८५ ५४७ & 32 
४ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर २२० ५४८ ७६८ 
५ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद २६१ ७१३ ९७४ 
६ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर १२८ ४९७ ६२५ 
७ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती २८५ ७५७ | १०४२ 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर १८० ७३८ ९१८ 
एकूण सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये १५३७ ४७५४ | ६२९१ 
एकूण आयुक्‍त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे २३४ ३९९ ६३३ 
एकूण सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये १५३७ BOYS — | ६२९१ 
एकूण शालेय शिक्षण विभाग १७७१ ५१५३ । ६९२४ 
एकूण झालेय शिक्षण विभाग ,लेखाशीर्षाखालील मंजूर १७७१ ५१५३ | ६९२४ 
तरतुदीतून खर्च होणारी पदे 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून खर्च न होणारी पदे १३ १२३ १३६ 
एकूण १७८४ ५२७६ । ७०६० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२ /प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५ 


विवरणपत्र -ब 


लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून खर्च न होणारी पदे - गोषवारा 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव स्थायी | अस्थायी | एकूण 
पदे पदे 
i जिल्हा प्राथमिक शिक्षण प्रकल्प अंतर्गत णं | aa 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, औरंगाबाद po १४ १४ 
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,पुणे | ० | ५ ५ 
जिल्हास्तरीय |. ee _ ८५ ८५ 
एकूण | se] ११४ ११४ | 
२ | सहसचिव/उपसचिव, झालेय शिक्षण व pret विभाग, | | | 
मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, म.रा.पा. निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मं. मुंबई 2a | po शिळ oo 
संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे शि्आळ Ae 
५ | महिला प्रौढ शिक्षण संस्था, अमरावती २ शि २ 
६ | एरिया प्रोजेक्ट, चिखलदरा, अमरावती po |, 0 | Lee 
७ । महाराष्ट्र तांत्रिक प्रशाला, सोलापूर Lee | er tl | oo | 
शिक्षण प्रमुख, मुंबई ip eS ७. ॥ ae 
९ | शिक्षण प्रमुख, नवी मुंबई a a ॥ 1 
| do | शिक्षणाधिकारी, पुणे, महानगरपालिका पुणे 2 | © | २ 
| शिक्षणाधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, णि | ae 
पुणे 
१२ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, नाशिक बि | 38. | वि | 
१३ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, ठाणे ee | p 0 Le | 
१४ । प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, २ | २ 
कल्याण 
१५ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण मंडळ, | aa [P| 
औरंगाबाद 
१६ | प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षणमंडळ,नांदेड | १ | ० | १ 
१७ | प्रशासन अधिकारी सोलापूर महानगरपालिकासोलापू | ० | a | "१ 
१८ | प्रशासन अधिकारी उल्हासनगर महानगर पालिका ie | शि | 
उल्हासनगर 
१९ | आशा प्रकल्प ॥ ह; || ०७ ०७ 
एकूण १३ १२३ १३६ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


